नवनिर्मित विभागीय उपआयुक्त, अमरावती 
व नांदेड आणि निरीक्षक, भरारी पथक, 
अमरावती व नांदेड या पदांसाठी वाहन 
अनुज्ञेय करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-वाखदु-१४२२/प्र.क्र.६२/ राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ सप्टेंबर, २०२२. 

वाचा:- 

१) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र .वाहन-२०१२/प्र.क्र.४१/राउशु-१, दि.०७.०२.२०१५. 

२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.वाखदु-१४१८/प्र.क्र.२४२/राउ्यु-१, दि.१३.०२.२०१९. 

3) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.बीजीटी-१०२१/प्र.क्र.९६/राउञ्यु-१, दि.०५.०१.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


शासन निर्णय, दि.०७.०२.२०१५ अन्वये, राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 
अधिकाऱ्यांच्या कामाचे स्वरुप व कक्षा विचारात घेऊन, राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने 
केलेल्या शिफारशीनुसार, २७० पदांसाठी वाहन अनुज्ञेय ठरविण्यात आले आहेत. तसेच शासन 
निर्णय, दि.१३.०२.२०१९ नुसार नवनिर्मित पालघर जिल्हयाच्या अधीक्षकांकरिता नव्याने १ वाहन 
अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्य उत्पादन Yow विभागात एकूण २७१ पदांना वाहने 
अनुज्ञेय आहेत. तद्नंतर शासन निर्णय, दि.०५.०१.२०२२ अन्वये राज्य उत्पादन Bow विभागात 
अमरावती व नांदेड हे प्रादेशिक विभाग नव्याने निर्माण करण्यात आले असून, त्याकरीता विविध 
संवर्गात ४२ नवीन पदे निर्माण केळी आहे. सदर नवीन पदांपैकी विभागीय उपआयुक्त, अमरावती 
व नांदेड आणि निरीक्षक, भरारी पथक, अमरावती व नांदेड या ४ पदांसाठी वाहन अनुज्ञेय 
ठरविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील नवनिर्मित विभागीय उप आयुक्‍त अमरावती व नांदेड 
कार्यालयांतील खालील पदांसाठी वाहन अनुज्ञेय ठरविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. कार्यालयाचे नाव वाहन अनुज्ञेय असलेले पद | पदांची | अनुज्ञेय 
क्र. संख्या । वाहन प्रकार 
।१_ | विभागीय उपआयुक्त, wey, | विभागीय उपआयुक्त १ | कार 
२ | अमरावती कार्यालय निरीक्षक, भरारी पथक a जीप 
३ । विभागीय उपआयुक्त, wey, | विभागीय उपआयुक्त (१ | कार 
४ | नांदेड कार्यालय निरीक्षक, भरारी थक  |१ | जीप 

एकूण ४(२कारव२ जीप) 


शासन निर्णय क्रमांकः वाखदु-१४२२/प्र.क्र.६२/ राउशु-१ 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १३०/२०२२/विनियम, 
दि.१३.०९.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०९२९१५५५१०६५२९ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sandeep Gorakhnath Dhakane 
d G kh h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Sa n ee p Oo la ) n at १) Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=418588839686584ca25060bf57af23a4473234ebcc 
D h a ka n e 421d084d8890fc37c8f673, cn=Sandeep Gorakhnath 


Dhakane 
Date: 2022.09.29 15:57:50 +05'30' 


(संदीप ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१ 


) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) विभागीय उपायुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, अमरावती विभाग,अमरावती. 

) विभागीय उपायुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, नांदेड विभाग, नांदेड. 

) अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, अमरावती/नांदेड. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


(>. 


o~ 


षु 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती / नांदेड. 

निरीक्षक, भरारी पथक, राज्य उत्पादन शुल्क, अमरावती / नांदेड. 
८) वित्त विभाग (विनियम/व्यय-८ शाख), मंत्रालय, मुंबई. 

९) निवडनस्ती (राउशु-१) 


£39) 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


